स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
लातूर महानगरपालिका, जिल्हा लातूर. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१७५/ नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा:- 
१ शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५ मे, २०१५ 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१७५/नवि-३४ दि. १२/०४/२०१८ 
३) स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दि. ८/११/२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
शासन निर्णय :- 
लातूर महानगरपालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा रू ३३.६२८६ कोटी किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 
प्रकल्पास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली होती. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी 
महानगरपालिकेमार्फत सुरु असताना प्रकल्पात अंतर्भूत असलेल्या काही बाबींमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती 
महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आली होती. 
2. लातूर महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या स्तरावर करून तो 
प्रस्ताव दिनांक ८/११/२०२१ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला असून त्यास 
उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली आहे. 
३. उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील नमूद करण्यात 
आलेल्या बाबी व त्यांच्या किंमतींस शासन मंजूरी देत आहे. सदर बदलामुळे महानगरपालिकेच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालाची सुधारित किंमत या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ९ मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार राहील. सदर 
सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवालाचा वाढीव खर्च नगरपरिषदेने १४ व्या वित्त आयोगातंर्गत प्राप्त निधी किंवा स्वनिधीतून करावा. 
४. संदर्भीय क्रमांक २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
प. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०८१९५३०६२४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ajit Sahebrao eee पा... 
Palwe <r 
(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
2) मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
8) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
4) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
&) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (2) यांचे स्वीय सहायक 
७) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८) आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९) आयुक्‍त, लातूर महानगरपालिका. 
१०) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 


निवडनस्ती, नवि-३४. 


Oo 
Ee) 
य्य 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१७५/ नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१७५/ नवि-३४ दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


(किंमत कोटीत) 
S.N. | Admissible DPR_ | Itemstobe | Cost of item | Addition / Cost for Difference | Revised 
Cost Cost deleted / to be deleted | Revision Addition DPR 
revised /revised of items /revision of Cost 
items 
1 2 3 | 4 | 1 5 | | 6 7 शिका | 9 | 
1 45.9528 33.6286 Biogas 2.1 Biogas 2.0181 -0.0819 33.5467 
Plant Plants (Savings) 
(5 TPD) 1 TPD (3 
Nos.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


